नगर रचनाकार, विकास योजना विशेष घटक, 
कराड नगरपारिषद, जि.सातारा हे कार्यालय नगर 
रचनाकार, विकास योजना, विशेष घटक, धुळे 
महानगरपालिका, धुळे येथे पदांसहीत स्थानांतरीत 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्र.विघयो-३८२१/१४५५/प्र.क्र.२३७/नवि-२७, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
चौथा मजला मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- २० एप्रिल, २०२२. 


वाचा :- १. आयुक्‍त, धुळे महानगरपालिका, धुळे यांचे पत्र क्र.धुमपा/नर/८१/२०२१-२२, दि.१५.०६.२०२१. 
२. संचालक, नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग, पुणे यांचे पत्र क्र.संनर/वियोविघ/धुळे 
मनपा/अर्थसंकल्प/४०८९, दि.०९.०९.२०२१. 


प्रस्तावना :- 


संचालक, नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग, पुणे यांनी उपरोक्‍त वाचा येथील अ.क्र.२ 
येथील दि.०९.०९.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, विकास 
योजना विशेष घटक, कराड नगरपरिषद कार्यालयाचे कामकाज संपृष्टात आले असल्यामुळे, 
विकास योजना विशेष घटक, कराड नगरपरिषद कार्यालय स्थलांतरीत करण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय: 


धुळे Ted भौगोलीकदृष्ट्या स्थान, एकूण क्षेत्र व धुळे शहराच्या विकासाची गती / प्रमाण 
पाहता, सदर धुळे महानगरपालिका हद्दीकरीताची विकास योजना सुधारित करण्याची कामाची 
व्याप्ती व महत्व विचारात घेता तसेच, विकास योजना विशेष घटक, कराड नगरपरिषद कार्यालयाचे 
कामकाज संपृष्टात आले असल्यामुळे, खालीलप्रमाणे नामाभिदानाने स्थलांतरीत करण्यास याद्वारे 
मान्यता देण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. । सध्याच्या विकास | सुधारित करावयाच्या सुधारित सुधारित 
योजना fears । विकास योजनेसाठी | करावयाच्या विकास | करावयाच्या मंजूर 
घटक घटक कार्यालयाचे | योजनेसाठी घटक | विकास योजना 
कार्यालयाचे नांव नांव कार्यालयाचे 
मुख्यालय 
Pa २ ३ PB षु 
१ , । नगर रचनाकार, | नगर रचनाकार, धुळे धुळे 
विकास योजना | विकास योजना महानगरपालिकेची 
विशेष घटक, | feats घटक, धुळे विकास योजना 
कराड महानगरपालिका, तयार 
नगरपारिषद, धुळे. करण्यासाठी. 
जि.सातारा. 


शासन निर्णय क्रमांकः विघयो-३८२१/१४५५/प्र.क्र.२३७/नवि-२७, 


२. धुळे महानगरपालिकेची विकास योजना तयार करण्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या 
नगर रचनाकार, विकास योजना विशेष घटक, कराड नगरपरिषद, जि.सातारा कार्यालयातील 
खालीलप्रमाणे नमूद पदे आदेशाच्या दिनांकापासून नगर रचनाकार, विकास योजना, विशेष घटक, 
धुळे महानगरपालिका, धुळे कार्यालयांकडे वर्ग करण्यास शासनाची याद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 


पदनाम मंजूर वेतन स्तर वेतन संरचना 
पदे 
11%] ? 3 8 
नगर रचनाकार | अ. एस-२० रु.५६१००-१७७५०० 
सहायक नगर रचनाकार 1१ एस-१५ रु.४१८००-१३२३०० 
रचना सहायक २ एस-१४ रु.३८६००-१२२८०० 
कनिष्ठ आरेखक षि एस-०८ रु.२५५००-८११०० 
५ वर्षाचे अहताकारी सेवेनंतर 
एस-१३ रु.३५४००-११२४०० 
अनुरेखक २ एस-७ रु.२१७००-६९१०० 
७ वर्षाचे अहताकारी सेवेनंतर 
एस-८ रु.२५५००-८११०० 
एकूण पदे | oO 


३. शासनाच्या दि.०३.०३.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये Wal, नगर रचना आणि 
मूल्यनिर्धारण विभाग, पुणे या कार्यालयातील आस्थापना पदांना दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आली आहे. विकास योजना विशेष घटक, कराड नगरपारिषद कार्यालयाची पदे विकास 
योजना विशेष घटक, धुळे महानगरपालिका, धुळे या कार्यालयाकडे वर्ग करण्यात आल्यानंतर सदर 
अस्थायी पदांची मुदतवाढ दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत चाळू राहील. तसेच, प्रस्तुत पदांचे अनुज्ञेय वेतन 
व भत्ते तसेच, आस्थापना खर्च (कार्यालयीन वाहन, दुरध्वनी, संगणक, स्टेशनरी, फर्निचर इत्यादी) 
धुळे महानगरपालिकेमार्फत वहन करण्यात येईल. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेताक २०२२०४२०१६०९२२७१२५ असा आहे. हा 
arn निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


प्रत: 


१. मा.राज्यपाल महोदयांचे प्रधान सचिव 
२. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव 
३. मा.मंत्री, नगर विकास यांचे खाजगी सचिव 


igitally signed by Vijay Karbhari Chaudh: 


ee . 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN 
1] a y a [| h a [| | DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharas 


Chaudhari 


2.5.4.20=d242787d25852443527f4a3927a849feec29ce26368b8badbee9e6 
985284510: 

\donym=313EF6135E0B8753370AABCB2544201CB95641CD, 
serialNumber=E1FEEA176A 1E6A273C574BB6F 1A 1EDBS8BF874241 18BCC 
D6EE07340581733B70, cn=Vijay Karbhari Chaudhi 

2022.04.20 16:45:05 +05'30' 


(विजय चौधरी) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विघयो-३८२१/१४५५/प्र.क्र.२३७/नवि-२७, 


४. मा.राज्यमंत्री, नगर विकास यांचे खाजगी सचिव 

५. मा.अपर मुख्य सचिव (नवि-१) यांचे स्वीय सहाय्यक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा.अपर मुख्य सचिव (नवि-२) यांचे स्वीय सहाय्यक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. सर्व विभागीय आयुक्त 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

९. जिल्हाधिकारी, धुळे. 

90. MYT, धुळे महानगरपालिका, धुळे. 

११.संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (पाच प्रतीसह). 

१२.सह सचिव तथा संचालक नगररचना, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३.सर्व विभागीय सह संचाळक, नगर रचना,---------------------------- 
१४.मुख्याधिकारी, कराड नगरपरिषद. 

१५.सहायक संचालक, नगर रचना, सातारा शाखा, सातारा. 

१६.उप सचिव, नवि-०९ व नवि-१३ नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७.जिल्हा कोषागार अधिकारी, धुळे / सातारा. 

१८.नगर रचनाकार, विकास योजना विशेष घटक, कराड नगरपारिषद, जि.सातारा. 
१९.नगर रचनाकार, विकास योजना विशेष घटक, धुळे महानगरपालिका, धुळे. 

२०.उप सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२१.निवडनस्ती/नवि-२७. 


मम्मा स 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


